शासनाच्या, शासकीय विभागांच्या आणि त्यांच्या 
दुय्यम कार्यालयांच्या किंवा प्राधिकरणाच्या नागरी 
सेवा व पदे यांच्या संवर्गात अधिसंख्य पदे निर्माण 
करणे व त्यावर निवड प्राधिकरणांनी निवड व 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: बीसीसी २०२३/प्र.क्र.८/१६-क 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मे, २०२३. 


१) महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, 
२०२२ (सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४५) 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी ११२२/ प्र.क्र.१२८/१६-ब, 
वि,श्‍केररण्रर॑ 

3) महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती (सुधारणा) 
अधिनियम, २०२२ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी ११२२/ प्र.क्र.१२८/१६-ब, 
दि.३१.०१.२०२३ 


शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन अ.क्र. ४ येथील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या जोडपत्र १ मधील अ.क्र.७ 
खालील प्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र विभागाचे नाव संवर्ग सुधारणा अधिनियमान्वये निर्माण 
केलेली पदे 
(१) (२) (३) (४) 
७ ।महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब)/ सहाय्यक q 
महामंडळ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) 

उप अभियंता ४ 
सहायक ३ 
महावितरण अतिरिक्‍त कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) १ 
अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (वितरण) २ 

सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) २ 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) १ 

विद्युत सहायक १९१ 
पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता (वितरण) ३ 
पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता (स्थापत्य) १ 

उपकेद्र सहाय्यक २२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीसी २०२३/प्र.क्र.८/१६-क 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥8॥१५॥[(9.9०५/. या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०५०९१५३१२०४४०७ असा 

आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RASIK AMBADAS >: 
KHADSE 


(र.अं.खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
५. विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद 
६. विरोधी पक्षनेता,विधानसभा 
७. सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
८. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१०.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा) 
११.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद) 
१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
१३. राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
१४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 
१५. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१७.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 
१८.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 
१९.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
२०.प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
२१.प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद, 
२२.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
२३.सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, 
२४.सचिव,राज्य माहिती आयोग, 
२५.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२६. निवड नस्ती १६-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


